शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी या 
कार्यालयाचे आधुनिकीकरण व डिजीटायझेशन 
करणे या कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं २०२१/प्र.क्र.१०१/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मे, २०२२. 


वाचा : ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ३४/झाविग्रं 
रत्ना./२०२१-२२/९७२९-३०, दि.२३.१२.२०२१ 


प्रस्तावना : 

ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृती शताब्दी उपक्रमांतर्गत शासकीय 
विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी या कार्यालयाचे आधुनिकीकरण व डिजीटायझेशन करणे या कामासाठी रु. 
७४,९०,७५०/- ( अक्षरी रुपये चौ-याहत्तर लाख नव्वद हजार Baal पन्नास फ़क्त ) च्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृती शताब्दी उपक्रमांतर्गत शासकीय विभागीय ग्रंथालय, 
रत्नागिरी या कार्यालयाचे आधुनिकीकरण व डिजीटायझेशन करणे या कामासाठी रु. ७४,९०,७५०/- 
(अक्षरी रुपये PASAY लाख नव्वद हजार सातठीो पन्नास फ़क्त) च्या अंदाजपत्रकास सोबतच्या प्रपत्र “अ 
नुसार खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) प्रत्यक्ष कामाकरीता प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात 
यावी. 


२ प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही 
करावी. 


२. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. डब्ल्यु-४, २२०५, कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक 
ग्रंथालये, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) (०८) ग्रंथालय संचालनालय आणि सहाय्यक ग्रंथालय 
संचालक कार्यालयांचे संगणकीकरण ( २२०५ ३०५४ ) या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिळला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४, 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २०२१/प्र.क्र.१०१/साशि-५ 


४. सदर शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०५२५१६०५२३१३०८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१॥॥_४/॥-॥|_२१॥७0० >» 

SAWARE ans oe 
(अनिल वि. सावरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

९. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. ग्रंथपाळ गट-ब, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी. 

११. निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २०२१/प्र.क्र.१०१/साशि-५ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.मराग्रं २०२१/प्र.क्र.१०१/साशि-५, दि. २५ मे, २०२२ चे सहपत्र 


प्रपत्र-“अ” 


तपशील 


किंमत (रु.) 


ई लायब्ररी इ-बुक्स - वेब व मोबाईल आधारीत (विडोज, अँड्रॉईड व 

आयफोन आधारीत अँप्स सहित) 

७ ५००-- ई-बुक्स (मराठी, हिंदी व इंग्रजी) 

७ शौक्षणिक व स्पर्धा परिक्षा विषयक ई-बुक्स 

« ग्रंथालयीन वाचकांना ग्रंथालयातून व घरुन अर्मादित वापराची सोय 
(५ वर्षाकरीता वापर) 


२९,९९,०००/- 


१०.१ इंच ई-बुक्स रिडर अँन्ट्राईड टॅबलेट एम.डी.पी.आय सॉफ्टवेअर 
सहित (१८हजार प्रत्येक टॅब असे एकूण Qo टॅब) 


३,६०,०००/- 


डिजिटल ग्रंथालय मुलांकरिता (के-१२) 

७ विज्ञान विषयक व्हिडिओज (मराठी, हिंदी व इंग्रजी) 
« विज्ञानव तंत्रज्ञान विषयक ई-बुक्स 

«७ मराठी ई-बुक्स 

«७ बालभारती व एन.सी.ई.आर.टी. मोफत ई-बुक्स 

» शिष्यवृत्तीसाठीचे ई-बुक्स 

«७ लहान मुलांसाठीचे ई-बुक्स 

(१०,००० प्रत्येक लॉग ईन असे एकूण २०) 


२,००,०००/- 


डिजिटायझेशन मशिन (ATIZ Book Drive Pro: Book Digitization 
Station for large scale digitization) 

७ स्कॅनिंग एरीया १६.५” X 2W.2” (४२०॥ X §9.4om) 

© पेज टू पेज स्कॅनिंग (बॅक टू बॅक) 

७ केॅप्वरिंग स्पीड - ७०० पेजेस/ताशी 

७ कमाल पुस्तकांची जाडी - १२७1] 

© मुळ कलर सहीत 

७ मोफत सॉफ्टवेअर SUN Sa (वॉरंटी कालावधीमध्ये) 


२०,००,०००/- 


लायब्ररी REID Gas 


१ ९ 9 3 १ डँ 9 4 o/ = 


एकूण रु. 


७४,९०,७५०/- 
(GST सहित) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


